शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये व 
रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य 
सुविधा पुरवणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-०२२४/प्र.क्र.४०/प्रशा-२ 
९ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
नविन गो. ते. संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: १५ फेब्रुवारी २०२४ 


वाचा :- 
१) अवर सचिव, (आरोग्य-३ 3), सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे पत्र क्र. बैठक - 
२०२३/प्र.क्र.१३९/आरोग्य-३ अ, दिनांक १९.०६.२०२३ 
२) आयुक्त, वै. शि. यांचे परिपत्रक क्रमांक: संवैशिवसं/ज्येष्ठ नागरिक/प्रलंबित 
मागण्या/अ-६/२०२३, दिनांक 08.99.2023. 


प्रस्तावना:- 

मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील दि. १७.०५.२०२३ रोजी ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित 
मागण्याबाबत बैठक घेण्यात आली होती. सदर बैठकीचे इतिवृत्त सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
त्यांच्या दिनांक १९.०६.२०२३ रोजीच्या संदर्भ क्र. १ वरील पत्रान्वये निर्गमित केले आहे. सदर 
बैठकीमध्ये राज्यातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वकष आरोग्य सुविधा पुरविण्याबाबत निर्देश 
देण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन संचालनालय यांनी ही सर्व अधिष्ठातांना मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशानुसार 
अनुपालन करण्याची सूचना दिलेल्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या 
अधिपत्याखाळील शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना 
आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी विशोष उपाययोजना राबविण्यास व त्यास व्यापक प्रसिध्दी देण्याची 
बाब शासनाची विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय वैद्यकीय/दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी खालील विशेष 
उपाययोजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अख्यत्यारितील wd वैद्यकीय/ 
दंत/अतिविशोषोपचार महाविद्यालये व रुग्णालयांमार्फत ६० वर्षावरील सर्व ज्येष्ठ 
नागरिकांची वर्षातून दोन वेळा मोफत आरोग्य चाचणी/तपासणी करण्यात यावी. सदर 
आरोग्य तपासणीची नोंद आभा कार्ड/ एच.एम.आय.एस. प्रणाली मध्ये घेतली जाईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२४/ प्र. क्र.४० /प्रशा-२, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४ 


२) ज्येष्ठ नागरिकांची राज्यातील १.५० कोटी संख्या विचारात घेता सर्व शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या तपासणीसाठी डॉक्टर व संबंधित 
चाचणी/तपासण्याकरीता आठवड्यातील दोन दिवस राखीव ठेवण्यात येतील. 

३) सर्व ज्येष्ठ नागरिकांच्या वैद्यकीय तपासणीत दुर्दैवाने काही आजार आढळून आल्यास त्यावर 
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या अटी व शर्ती अनुसार उपचार करण्यात यावेत. 

४ सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात ज्येष्ठ नागरिकांना आभा कार्ड उपलब्ध 

करुन देण्याची सुविधा असावी. 

५) संचालनालय अधिनस्त संस्थेत Palliative Care Ward यांची टप्प्या टप्प्यात वाढ करण्यात 

यावी. 


२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांनी वरील सुचना सर्व अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांच्या निदर्शनास आणाव्यात व त्या सूचनांचे तंतोतंत 
पालन होईल यासाठी आवश्‍यक खबरदारी घ्यावी. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय यांनी सदर योजनेच्या माहिती फलक रुग्णालयाच्या परिसरातील प्रथम दर्शनी भागात 
लावावे. 


३. संचालनालय अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ 
नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थांच्या त्या त्या वर्षात 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१५१७३०५६२९१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MAHADEO. ४४००. 


ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c62 
5¢3417378f97d493a8a277faa29f65459, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F54 


JOGDAND कणा 
(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
३. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२४/ प्र. क्र.४० /प्रशा-२, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२४ 


४. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई. 

५. मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

७. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) ८, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर . 

९. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

१०.सर्व अधिष्ठाता/वैद्यकीय अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय/दंत/महाविद्यालय. 

११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४. श्री. अण्णासाहेब टेकाळे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ (फेस्कॉम), 
मुंबई. 

१५. निवडनस्ती/ प्रशासन-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


